आरोग्य सेवा सहकारी गृहनिर्माण संस्था (AL), 
रहाटगांव या संस्थेचा भूखंड गहाणमुक्‍त 
करण्यास मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.घबांक ३५२२/प्र.क्र.१२७४/१९-स, 
न्यु इंडीया SANT बिल्डींग, ३ रा मजला, 
बँक ऑफ इंडीया समोर, एम.जी. रोड, 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : २३ जून, २०२२. 


संदर्भ - १) शासन निर्णय क्र. एचएसजी-१०८८/प्र.क्र.६३६/१ ला/१८-सी, दि.०९.०२.१९८९ 
२) शासन निर्णय क्र. एचएसजी-१०८८/प्र.क्र.६३६/२ रा/१८-सी, दि.२२.०५.१९९० 

3) शासन निर्णय क्र. एचएसजी-१०८८/प्र.क्र.६३६/ २ रा/१८-सी, दि. ०४.०६.१९९१ 
४) झासन निर्णय क्र.एचएसजी-१०८८/प्र.क्र.६३६/३ रा/१८-सी, दि. २१.०६.१९९३ 
५) संस्थेचा प्रस्ताव दिनांक २०.०४.२०२२. 


८.> *ः-> OWN > 


प्रस्तावना :- 
आरोग्य सहकारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था (म.), रहाटगाव, जिल्हा अमरावती या 


संस्थेतील एकुण २४ पात्र सभासदांना संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र. १, २, ३, ४ अन्वये एकूण कर्ज 


रुपये १३,६२,९४४/- (रुपये तेरा लाख IAS हजार Asal चव्वेचाळीस फक्त) इतके मंजूर व वितरित 


करण्यात आले होते. 


संदर्भ क्र. ५ अन्वये संस्थेने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार तसेच सर्व २३--१ कर्जदार 


सभासदांना वितरीत केलेली कर्जाची रक्‍कम त्यावरील व्याजासह शासनास परतफेड केली आहे. 


तसेच सर्व सभासद/संस्था निर्गमित केलेल्या ना-देय प्रमाणपत्रांवरुन व या कार्यासनातील 


खतावणीमधील नोंदीवरुन संस्थेला दिलेले कर्ज व्याजासह वसुल झाल्याचे दिसुन येते. संस्थेकडे 


शासनाचे येणे बाकी नसल्यामुळे संस्थेचा भूखंड गहाणखतातून मुक्‍त करण्याचा संस्थेचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर बाब विचारात घेऊन शासन आता खालीलप्रमाणे आदेठा देत आहे. 


शासन निर्णय -: 


आरोग्य सेवा सहकारी गृहनिर्माण संस्था (मर्या.), रहाटगांव, जिल्हा अमरावती या संस्थेच्या 


एकूण २३--१ सभासदांना वितरीत करण्यात आलेले गृहबांधणी कर्ज रुपये १३,६२,९४४/- (रुपये तेरा 


लाख IMS हजार नऊशे चव्वेचाळीस फक्त) व त्यावरील संपूर्ण रक्‍कम व्याजासह शासनास 


परतफेड केली आहे. सबब, सदर संस्थेकडे शासनाचे कोणतेही येणे बाकी नसल्याने संस्थेने 


शासनाकडे गहाण ठेवलेला मुक्काम पोस्ट रहाटगाव, तालुका व जिल्हा अमरावती येथील सर्वे क्र. 


शासन निर्णय क्रमांकः घबांक ३५२२/प्र.क्र१२७४/१९-स 


८३ मधील खालीलप्रमाणे चतु:सिमा असलेला ५५,२०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेला संस्थेचा 


भुखंड व त्यावरील बांधकाम गहाणखतातुन मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


पुर्वेकडे  : मोकळी जागा, 

पश्चिमेकडे : राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६ चा मुख्य रस्ता, 
उत्तरेकडे : दुध संघ सोसायटीचा प्लॉट, 
दक्षिणेकडे : मोकळी जागा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२२०७१२१२५८०४७१०२ असा आहे. हा ASST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VUAYA DHUNDAPPA SANGSHETTI 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
IN 


0 
V | J AYA D H U N DA P PA ० ‘TION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2. fd689dc752099ad3857a24b8ccbffS66bbSdbcdbaacf 
0 -400032, st=Maharashtra, 
s 
SANGSHETTI conto 
Date: 2022.07.12 13:02:16 +05'30' 
(विजया संगठोट्टी ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


FB1F10270074369C4888C02315, 
= VUAYA DHUNDAPPA 


प्रति, 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य मुंबई-०१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), (२ प्रती) 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य नागपूर-०२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), (२ प्रती) 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था पुणे. 
संचालक, विमा संचालनालय, मुंबई गृहनिर्माण भवन (म्हाडा) खोली क्र. २६४, पहिला 
मजला, बांद्रे (पुर्वी Yoo ०५१. 
) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 
८) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती. 
) जिल्हा विशेष, लेखापरिक्षक (वर्ग-१), सहकारी संस्था, अमरावती 
१० अध्यक्ष, आरोग्य सहकारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था (म.), रहाटगाव, जिल्हा अमरावती. 
११)निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


